RNI No. MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक २० ] 


शुक्रवार , एप्रिल ६, २०१८ / चैत्र १६, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक २४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हाधिकारी , नाशिक 
संदर्भ . - ( १) शासन निर्णय सा.प्र.वि / क्र /विकाअ- १११५ / प्र. क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 

( २) शासन निर्णय सा .प्र.वि / क्र /विकाअ- १११५ / प्र. क्र . ८८ / ५ , दिनांक १५ मार्च २०१६. 
( ३ ) उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ- १११७/ ४५४ / प्र. क्र . २०४ / ५ , 

दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष/१/पिओएल/ २/ ८२१ / २०१७. - जिल्हाधिकारी, नाशिक जिल्हा, नाशिक , यांच्यातर्फे उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची नाशिक जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासन मान्यतेनुसार नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
ही नेमणूक ही अधिसूचना निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. राज्य शासनास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नेमणूक वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे : 
( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापूढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणान करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित 
मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहीणे ; 

(२) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही ; 

( ३) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैध सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे ; 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, एप्रिल ६, २०१८ / चैत्र १६, शके १९४० 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


नाशिक (पूर्व) 


१७ बी , साईकृती अपार्टमेंट , जुना आडगाव नाका, पंचवटी, नाशिक 


ourm39 


१ सौ . रेखा शाम गिते 
२ श्री . हरी आनंदा सुर्यवंशी 
____ श्री . खंडु महादु बोरसे 
४ सौ . जाधव रजनी श्रीकांत 
५ सौ . ज्योती मदनलाल कुमावत 


४, शिवशक्ती संकुल अपार्टमेंट, तारवाला नगर, नाशिक 
शितल अपार्टमेंट हौसिंग सो . फ्लॅट १ व २ टकले नगर , पंचवटी , नाशिक - ३ 
३ / ४९ , महाराष्ट्र हौसिंग कॉलनी, दिंडोरी रोड , पंचवटी , नाशिक 
नर्मदा सोसायटी , कृष्णनगर जुना आडगाव नाका, पंचवटी, नाशिक 
हरी ओम निवास , आदर्शनगर , रामवाडी ,पंचवटी , नाशिक - ३ 
श्रीकृष्ण नगर गार्डन गेटसमोर, बेलसरे निवास, जुना आडगाव नाका, पंचवटी , 
नाशिक . 


श्री . दिनश प्रकाश वाघ 


श्री. किशोर सुरेश बेलसरे 


८ 


श्री . योगेश गंगाधर सोनवणे 


सुर्यवंशी मळा, हनुमान नगर , अमृतधाम, पंचवटी नाशिक - ३ 


९ 


श्री . गणेश कृष्णाराव धुरी 


बी -२, मुगलमुती, योगेश्वर रो हाऊसेस , भन्साळी मळा, हनुमान वाडी , 
पंचवटी , नाशिक . 
काजी मंजील, त्रिमुर्ती नगर , नवीन आडगाव नाका, पंचवटी, नाशिक . 
५, आकृती अपार्टमेंट, श्री स्वामी समर्थनगर , दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक . 
फ्लॅट नं. ३, अभिलाषा आदर्श नगर , रामवाडी,पंचवटी, नाशिक 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


श्री . काजी अरिफ अहमद 
श्री . राजेश श्यामकांत दशपुत्रे 
श्री . केशव भगवंत म्हस्के 
श्री . अनंत काशिनाथ आहेर 
श्री. शिंदे गिरीष गंगाधर 
डॉ . अनिल अण्णाजी पाटील 


१६ 
१७ 
१८ 


श्री . आखाडे रविंद्र ज्ञानदेव 
श्री. घुगे उमेशकुमार गोविंदराव 
श्री . सचिन रमाकांत डोंगरे 


प्लॉट नं . ५, शांता कमल विद्यानगर मखमलाबाद रोड, पंचवटी, नाशिक 
५, स्वामीराज गौरीवंदन रो हाऊसेस , गुंजाळ बाबानगर, हिरावाडी, पंचवटी, नाशिक 
आकांक्षा, श्रद्धा लॉन्सजवळ ,कॅनडा कॉर्नर , हनुमान वाडी , लिंक रोड , 
पंचवटी , नाशिक . 
मंडलिक मळा, हनुमानवाडी, पंचवटी , नाशिक 
गोविंद जय बालाजी रो बंगलो, गायत्री नगर, पोकार कॉलनी मार्ग, म्हसरुळ नाशिक 
घर नं. ४४९, कपालेश्वर मंदिरामागे, भांडेलेन , खादके सभागृह शेजारी, 
पंचवटी, नाशिक 
४२२६६ , काळाराम मंदिर , उत्तर दरवाजा , पंचवटी , नाशिक 
घर नं . ४४८२, जानोरकर वाडा, कपालेस्वर मंदिर मार्गे,पंचवटी नाशिक 
फ्लॅट नं . २७, फाल्कन प्लाझा, नॅशनल उर्दु स्कुलजवळ, मदिना चौक, नाशिक 
३०४३, दाऊद खान मंजिल, चौक मंडई, जुने नाशिक 
३५१२ , चव्हाटा देवी मंदीर जवळ , नाशिक - १ 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


श्री . उमेश अरविंद पुजारी 
श्री . आदित्य नरेंद्र आटवणे 
श्री . मोहम्मद ईसाक अब्दुल रझ्झाक कुरेशी 
श्री . तबस्सुम परवेज शेख 
श्री . सागर विठ्ठलराव भागवत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग, एप्रिल ६, २०१८ / चैत्र १६, शके १९४० 


अनुसूची - समाप्त 


२४ श्री . देसाई नुदकुमार कृष्णदास 
२५ श्री . विनीत अनुद मोदसिंग 

श्री. मनोज गणपत कर्पे 
२७ श्री. निलेश चुडामण बाऊस्कर 

श्री . नितीन दिनकर खैरनार 


श्री . गायकवाड सतिश दत्तात्रय 


३० 
३१ 
३२ 


श्री . साहेबराव सिताराम पिंगळे 
श्री . गजानन शामगिर गोसावी 
श्री. नयन दिलीप कोठावदे 


नाशिक ( पश्चिम ) 

कृष्णकला, मातोश्री नगर, तिडके कॉलनी, नाशिक - २ 
मेघना सोसायटी , पेठेनगर, इंदिरानगर, सिडको कॉलनी, नाशिक 
४६, अमृतवर्षा कॉलनी , वडाळा पाथर्डी रोड , नाशिक 
स्वाती सुकुल , जाखडी नगर, इंदिरानगर , नाशिक 
पसायदान, साईनाथ नगर, वडाळा, पाथर्डी रोड, नाशिक 
फ्लॅट नं . १३ , दत्तसिद्धी अपार्टमेंट , गायकवाड नगर महामार्ग बस स्टैंडमागे, 
जुना आग्रा रोड, नाशिक . 
फ्लॅट नं . १, करिष्मा अपार्टमेंट, शांतीनगर मखमलाबाद रोड, नाशिक . 
शिवशक्ती फाल्गुन कॉलनी सिडको, नवीन नाशिक ४२२ ००९ 
प्लॉट नं . ३, प्रसाद नगर , बुरकुले हॉल जवळ, उत्तम नगर , समोर , नविन नाशिक , 
नाशिक ४२२ ०१० . 
चांदवड 
मु . पो . धोंडबे, ता . चांदवड, जि . नाशिक 

देवळा 
मु . पो . उमराणे, ता . देवळा, जि . नाशिक 
नाशिक ( मध्य ) 

शहिद भगतसिंग चौक , श्री टेंबलाई माता मंदिराजवळ , नाशिक - १ 
शहिद भगतसिंग चौक, श्री टेंबलाई माता मंदिराजवळ , नाशिक - २ 
३१६१, बेळेगल्ली बागवानपुरा , जुने नाशिक - १ 
सिन्नर 
मु . पो . वावी , ता . सिन्नर , जि . नाशिक . 


३३ 


श्री . खंडु पांडु वाघ 


३४ श्री. दगडू धोंडू सोनवणे 


३५ 
३६ 
३७ 


श्रीमती प्रिती रामसिंग पवार ( बावरी ) 
श्री. प्रसाद रामसिंग पवार 
श्री. सागर अशोक देसले 


३८ 


श्री . सतीष बद्रिनारायण भुतडा 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


